“आपले सरकार १.० सेवा” प्रणाली अधिक 
सक्षमपणे राबविण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आरटीएस-२०२१/प्र. क्र.११५/लो.दि.क. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :-११ सप्टेंबर,२०२४ 


वाचा :- 9) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.मातंसं११०४/प्र.क्र.१११/३९,दि.२९.०४.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.मातंस/२०१२/प्र.क्र.१५२/३९,दि.२३.०५.२०१२ 
३) नियोजन विभाग,शासन निर्णय क्र.डब्ल्युबीके-२०२४/प्र.क्र.१३/का.१४१७,दि.१४.०३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


“आपले सरकार - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम” ही महाराष्ट्रातील नागरिकांना 
विविध शासकीय सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देणारी एक महत्त्वाकांक्षी प्रणाली आहे. या 
उपक्रमाअंतर्गत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांवर संदर्भ क्रमांक १ आणि २ वरील शासन निर्णयानुसार 
शुल्क आकारणीबाबत आदेश दिले गेले आहेत. तसेच, संदर्भ क्रमांक ३ वरील शासन निर्णयानुसार 
जागतिक बँकेच्या सहाय्याने "महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक 
क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प" (Maharashtra Strengthening Institutional Capabilities in Districts 
for Enabling Growth Project -MahaSTRIDE) राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या 
निर्णयानुसार, विविध प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित आहे, ज्यामध्ये “आपळे सरकार २.०” प्रणाली 
विकसित करण्याची कार्यवाहीसुद्धा समाविष्ट आहे. मात्र, असे लक्षात आले आहे की “आपले सरकार 
१.० सेवा” प्रणाली अद्याप संपूर्णपणे कार्यक्षम नाही. ही प्रणाळी अधिक सक्षम करण्याची आवश्‍यकता 
आहे. यासाठी, मुंबईत झालेल्या २७ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेतील शिफारसींचा विचार करून, 
“आपले सरकार १.० सेवा ” प्रणालीचे पुनर्विलोकन करणे आणि ती अधिक सक्षमपणे विकसित 
करण्याच्या दृष्टीने पुढील बाबी विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


२. उद्देश :-“आपले सरकार १.० सेवा” प्रणालीचे पुनर्विलोकन करणे हे उद्दिष्ट असून, यासाठी माहिती 
तंत्रज्ञान विभाग (DIT) आणि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान he (NIC) यांच्या संनियंत्रणाखाली अद्ययावत 
तंत्रज्ञानाच्या प्रगती आणि वापरकर्त्यांच्या बदलत्या गरजांच्या आधारे प्रणालीची कार्यक्षमता तपासणे, 
पूर्ण मूल्यांकन करणे, तसेच प्रणालीतील त्रुटी शोधून काढणे आवश्‍यक आहे. यामुळे, प्रणालीमध्ये 
सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक क्षेत्रे ओळखता येतील आणि सर्व शासकीय सेवा सक्षमपणे आणि 
वचनबद्धतेसह नागरिकांना उपलब्ध करून देता येतील. या उद्दिष्टांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, 
सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रणालीच्या प्रक्रियेचा वेग वाढविण्यासाठी ठोस आराखडा तयार 
करणे आवश्‍यक आहे, ज्यामुळे GB सेवा एकत्रीकरणातून व्यवसायांसाठी शासन प्रक्रिया अधिक 
सुलभ आणि सोयीस्कर होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीएस-२०२१/प्र. क्र.११५/लो.दि.क. 


३. प्रस्तावित कार्यवाही:- "आपले सरकार १.० सेवा" प्रणालीच्या सखोल परीक्षणासाठी माहिती 
तंत्रज्ञान विभाग (DIT) आणि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान He (NIC) हे सध्याच्या “आपले सरकार १. ० 
सेवा” प्रणालीची क्षमता, प्रणाळीतीळ उणीवा, वचनबद्ध सेवांची वेळोवेळी पूर्तता, आणि 
वापरकर्त्याच्या गरजा व अपेक्षा यांचा विचार करून सुधारणा करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली क्षेत्रे 
ओळखतील. तसेच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, SHA, क्लाउड यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा विचार 
करून सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करतीळ आणि आधार जोडणे, UPI, 
DigiLocker, UMANG, या धर्तीवर सदर घटकांचा Gada करून अखंड सेवा प्रभावीपणे आणि 
विहित कालावधीत देण्याबाबत अंमलबजावणी करतील. याशिवाय, व्यवसायांसाठी शासन प्रक्रिया 
सुलभ करण्यासाठी GB (Government to Business) सेवा एकत्रीकरणाची चौकट तयार केली 
जाईल आणि आवड्यक ती कार्यवाही केली जाईल. 


४. मुंबईत झालेल्या २७ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेतील घोषणापत्रकातील खालील बाबींच्या 
आधारे समन्वय साधणे:- 


तंत्रज्ञानाचा लाभ:- नागरी-सेवांसाठी सुलभ, परवडणारे आणि सर्वसमावेशक तंत्रज्ञानाचा लाभ 
घेणे. 

सेवाची सुलभता:- 'आपले सरकार' द्वारे सेवा देण्यात सुलभता आणून नागरिक-झासन संवाद 
वाढवणे 

वेबसाईट पुनर्व्यवस्था:- 'आपले सरकार' वेबसाईटमध्ये सुधारणा करून वापरकर्ता आणि शासन 
यांच्यामधील संबंध मैत्रीपूर्ण असण्याची सुनिश्चितता करणे. 

मापदंड आणि स्पर्धा:- राज्यात ई-शासन योजना वाढविण्यासाठी NeSDA चौकटीच्या आधारे 
मापदंड विकसित करणे 

सायबर सुरक्षा: सायबर सुरक्षा प्रोरेकॉलची कडक अंमलबजावणी आणि अधिकार्‍यांची 
जागरुकता सुनिश्चित करणे. 

६) नावीन्यपुर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर:- नागरिकांना सेवा देण्यात बदल घडवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 
ब्लॉकचेन, loT आणि क्लाउड तंत्रज्ञान यासारख्या नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन 
देणे. 

डेटा सुरक्षा: डेटा सुरक्षा मजबूत करणे, सरकारी संस्थांमध्ये डेटा सामायिकरण प्रोत्साहन देणे 
आणि data.gov.in द्वारे डेटा उपलब्धता वाढवणे 

८) प्रक्रिया पुनर्निर्मिती:- संशोधन आणि विकासाद्वारे सेवा देण्यात नाविन्यता आणणे, प्रक्रिया 
पुनर्निर्मिती करणे यासारख्या सुधारणांना प्रोत्साहन देणे. 


-0 
~~ 


aed 


AN 
~~ 


& 


o~ 
— 
— 


S 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः आरटीएस-२०२१/प्र. क्र.११५/लो.दि.क. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त बाबी विचारात घेवून माहिती तंत्रज्ञान विभागाने (DIT) SEA सूचना विज्ञान 
केंद्र (NIC) यांच्या मदतीने वरील परिच्छेद क्र.३ मध्ये उल्लेख केलेल्या बाबीसंदर्भात आवश्‍यक 
ती कार्यवाही करण्याबाबत या शासन निर्णयान्वये आदेशा देण्यात येत आहेत. अशी कार्यवाही 
करताना परिच्छेद क्र.४ मधील मुंबईत झालेल्या २७ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेतील बाबी 
विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे “आपले सरकार १.० सेवा” प्रणाली हा प्रकल्प अधिक 
कार्यक्षम, लोकाभिमुख आणि वापरकर्ता-केंद्रीत होण्यास तसेच नागरिक आणि महाराष्ट्रातील 
उद्योगांसाठी पारदर्शकता, उपलब्धता आणि व्यवसाय करण्यास मदत होणार आहे. 
त्यानुषंगाने प्रशासकीय सुधारणा आणि नाविन्यतेचा भाग म्हणून माहिती तंत्रज्ञान विभाग (DIT) 
आणि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) आपल्या संनियंत्रणाखाळी “आपले सरकार १.० 
सेवा” प्रणालीची प्रभावी अंमळबजावणी करावी. भविष्यात आवश्‍यकतेनुसार “आपले सरकार 
२.० सेवा” प्रणालीची माहिती व तंत्रज्ञान विभागा मार्फत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) च्या 
संनियंत्रणाखाली कार्यान्वित करावी. 

“आपले सरकार १.० सेवा” प्रणाळी अधिक कार्यक्षम करतांना नागरिकांना पुरविण्यात 
येणाऱ्या सेवांबद्दल सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, दि.२९ एप्रिल, २०११ व दि.२३ मे, 
२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये आकारण्यात येणारे सेवेचे दराबाबत आवश्यक ती कार्यवाही 
माहिती तंत्रज्ञान विभागाने करावी. 

2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२४०९१११८१००३४८०७ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK BALIRAM MORE 


D F F p A K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -GENERAL 

ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=7a0a9028f5cf4e8fcecfl 1939b538cdb87cae4191992c32 

764673815b5778002, postalCode=400032, ‘Mahi hi 

'1F580346771018D055C7DDCC0846B3C1 AC2F63 

40A90B4E8E3D43CD01491A17DE, -DEEPAK BALIRAM MORE 
te: 2024.09.11 18:10:50 +05'30' 

उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४) सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 


सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग 
संचालक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), AIS 
निवड नस्ती-लोकशाही दिन कक्ष,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


